महाराष्ट्रामधील मुंबई विद्यापीठासह अनेक अकृषि 
विद्यापीठं तसेच कृषि विद्यापीठांकरीता सांविधिक 
पदे भरण्याचे अधिकार कायमस्वरूपी संबंधित 
विभागास देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२३/प्र.क्र. ६९/आ.पु.क. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२३ 


परिपत्रक 

महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ चे कलम १० अन्वये विद्यापीठांकरीता विविध १३ सांविधिक 
पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर पदे सावधी पदे असून त्यावर नियुक्‍त करण्यात येणारे 
अधिकतम ५ वर्षे इतक्या कालावधीसाठी कार्यरत असतात. त्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यामुळे अथवा 
त्यांना पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे अशी पदे वेळोवेळी रिक्‍त होतात. अशा प्रकारे रिक्‍त झालेली पदे 
भरण्याकरीता अनुमती देण्याची विनंती वित्त विभागास करावी लागते. सदर प्रक्रियेस काही कालावधी 
ळागत असल्याने संबंधित विद्यापीठांचे कामाकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यसाठी सदर सांविधिक पदांची 
नितांत आवश्‍यकता असल्याची बाब या विभागाच्या निदर्शनास आणण्यात आली आहे. 

उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ चे कलम १० अन्वये 
विद्यापीठांकरीता मंजूर असलेल्या १३ विविध सांविधिक पदे भरण्यासाठी या विभागाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या पदभरतीवरील निर्बंधासंबंधीत आदेशातून सूट देऊन सदर सांविधिक पदे भरण्याचे कायमस्वरुपी 
अधिकार सर्व संबंधीत विभागांना देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२९१५३३५८१५०५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MANISHA YUVRAJ KAMTE 
M A N | H A Y U V AJ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=a7f08db39 1 VecfOf88c442fbde20f7b84e7 0dfd0bf4dcd977abab75b3 


fcb8508, postalCod 


2, st= Mahara: 
serialNumber=11602E78DA072F96AFOEDE7966315FASB93A2119E4A490D3 
KA M ग E 40E527F96DBA01D3, cn=MANISHA YUVRAJ KAMTE 
Date: 2023.12.29 15:33:04 +05'30' 


(मनिषा कामटे) 
उप सचिव 
प्रति, 
१. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
२. सर्व राजकीय पक्षांची कार्यालये 
३. मा. राज्यपालांचे सचिव 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
६. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 
८. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
१०. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. विभागातील सर्व कार्यासने 
१२. आ.पु.क. कार्यासन संग्रहार्थ 


